महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून 
प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५०/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च,२०१५. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोळल-१५, दिनांक 
१४/०८/२००८. 
२) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/ ४०/९०६९ /मगातंमुगा/ 
जाहिरात/२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 
प्रस्तावना : 
शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 
मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाहावाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. 
आकाराची कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अमरावती 
परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ७६ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त 
झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये २,७३,२००/-( अक्षरी रुपये दोन 
लाख RE हजार दोनशे फक्त ) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये २,७३,२००/-( अक्षरी रुपये 
दोन लाख Seay हजार दोनशे फक्त ) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. ७६ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र 
तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व 


प्रचार यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ७६ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये २,७३,२००/-( 


अक्षरी रुपये दोन लाख त्र्याहत्तर हजार दोनशे Hat) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकःतंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५०/पोल-१५ 
वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 
धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


५. याखाली होणारा खर्च रुपये २,७३,२००/-( अक्षरी रुपये दोन लाख Riedy हजार Gal 


फक्त) मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोळीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 


०५३३) २६ जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक २३/२०१५, व्यय-७ 


दि.१५/१/२०१५ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१२२६३६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R am d as Sahebrao Khomane 
5 h b DN: CN = Ramdas Sahebrao 
Khomane, C = IN, S = 
a 1 ९6 rao Maharashtra, O = Government Of 
K h omane Maharashtra, OU = Desk Officer 


Date: 2015.03.27 11:49:11 +05'30' 


सोबत :- विवरणपत्र-अ रा.सा. खोमणे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (७9६ TORT) 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमरावती,बुलढाणा,अकोला,वाशिम,यवतमाळ. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग(व्यय-७ मंत्रालय,मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी अमरावती,बुलढाणा,अकोला,वाशिम,यवतमाळ. 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५०/पोळल-१५, दि. २० मार्च, २०१५ सोबतचे विवरणपत्र अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची | जाहिरातीचा 
रक्‍कम दिनांक 
अमरावती 

za प्रेरणापुंज हिंदी दैनिक, अमरावती ७०६९/२०१४-१५ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 

२ | हिंदी सायं. दैनिक लोकसरकार, अमरावती ५१४/२०१४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 

3. | दैनिक प्रदर्शन, अमरावती ११२ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 

४ | सांध्य दैनिक उद्याची बात, अमरावती ०२६ २४००/- | १४/०८/२०१४ 

५ | दैनिक प्रतिदीन अखबार, अमरावती ९७० ७२००/- | १४/०८/२०१४ 

६ | पुरोगामी राष्ट्रीय विचारांचे दे. हिंदुस्थान, ६६०६ ५६००/- _ | १४/०८/२०१४ 

अमरावती 

सांध्य दैनिक अमरावती खबर, अमरावती ९८ २४००/- | १४/०८/२०१४ 

८ | दैनिक नवलोकयात्रा, अमरावती ०२४ २०००/- | १४/०८/२०१४ 

९ | दैनिक विदर्भ भुषण, अमरावती ५०३६ 3200/- | १४/०८/२०१४ 

| do | दैनिक राष्ट्रोन्भती,अमरावती ६९८ ४०००/- १४/०८/२०१४ 
oa | q | आपला महाविदर्भ, अमरावती १५८/-/१४-१५ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
१२ | आपला महाविदर्भ, अमरावती १५९/॥॥/१४/१५ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक लोकपथ, अमरावती ९१२ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
१४ । मातृभूमी, अमरावती G 30 yooo/- _ | १४/०८/२०१४ 
१५ | भारत को आन बान अमरावती २८६ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
१६ । दैनिक अमरावती इव्हिनिंग, अमरावती ७०१ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
१७ | विदर्भ मतदार, अमरावती ॥॥॥/५७४१ ६८००/- | १४/०८/२०१४ 

१८ | दैनिक युवामंच sou, अमरावती ४१ ४८००/- | १४/०८/२०१४ 
१९ | दैनिक अमरावती मेल, अमरावती १६१७ २०००/- _ । १४/०८/२०१४ 

२० | अमरावती मंडल, अमरावती जी१४/९७ ६०००/- | १४/०८/२०१४ 
२१ | मराठी दैनिक परिवर्तन समाचार, अमरावती PS/G/38 yooo/- | १४/०८/२०१४ 
२२ | देशोन्नती, अमरावती ॥॥(9०००७६ ६४००/- | १४/०८/२०१४ 
२३ | सांध्य दैनिक अमरावती दर्पण, अमरावती 623 3200/- | १४/०८/२०१४ 
२४ | अंबानगरी समाचार, अमरावती ३३७ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
२५ । दैनिक कॅलिफोर्निया, अमरावती ६२० ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
२६ | सांध्य दैनिक कसरत, अमरावती ८१७ २०००/- _। १४/०८/२०१४ 

एकूण १,०४,८००/- 
अकोला 

२७ | दैनिक अमरावती मंडल(हिंन्दी), अकोला जी-१४/६२ अककच . तळ णव ROS 
२८ | दैनिक नवयुगवाणी, अकोला ४१४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
२९ | हिन्दुस्थान, अकोला ६७१२ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३० | दैनिक ळोकडाक्ती, अकोला १५३६ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३१ | दैनिक राजदर्पण, अकोला १४९ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३२ | दैनिक प्रगती, अकोला २६८ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
३३ | मातृभूमी, अकोला ६३१ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
३४ | सिटी न्युज सुपर फास्ट , अकोला /॥९/४८२७/२०१४ 3200/- | १४/०८/२०१४ 


३५ | सायं दैनिक वऱ्हाडी संदेश, अकोला ४६८ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३६ | दैनिक अंजिक्य भारत, अकोला ३१६ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
३७ | दैनिक पुण्यनगरी, अकोला //१४-०८/४८५७९ ५६००/- _ | १४/०८/२०१४ 
३८ | सांध्य देनिक दरारा, अकोला २०६ बी २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३९ | विदर्भ मतदार, अकोला /॥</५७४६ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
४० | दैनिक युवामंच, अकोला १७८७ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
४१ | दैनिक दर्शन, अकोला २४९५ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण ५०,०००/- 
वाशिम 
४२ | दैनिक लोकडाक्‍्ती, वाशिम १५९७ 3200/- | १४/०८/२०१४ 
४३ | दैनिक शिवविचार, वाशिम ४९७ वल 2000000.) 
४४ | दैनिक लोकपथ, वाशिम ४७७ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
४५ | दैनिक हा माझा ear, वाशिम ३२१ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
४६ | विदर्भ मतदार, वाशिम ॥/5॥॥/५७४८ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
४७ | दैनिक aa, वाशिम २४९६ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
४८ | दैनिक सायरन, वाशिम ९१७ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण २४,४००/- 
बुलढाणा 
४९ | दैनिक अजिक्य भारत, बुलढाणा ३६६ 544. (6 8.4 
yo | दैनिक प्रगति, बुलढाणा २६४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
५१ | देशोन्नती, बुलढाणा बीजी०००६० ६४००/- | १४/०८/२०१४ 
५२ | हिन्दुस्थान, बुलढाणा ६५८३ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
५३ | सायं देनिक विदर्भ दर्पण, बुलढाणा ४३३ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
५४ | सांजदैनिक प्रश्नकाळ, खामगांव, बुलढाणा १४७ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
५५ | सायं दैनिक खबरे शाम तक, खामगांव, १४४ ३६००/- १४/०८/२०१४ 
बुलढाणा 
५६ | दैनिक नवयुगवाणी, खामगांव, बुलढाणा ४३५ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
yo | दैनिक आव्हान, बुलडाणा १२९४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
५८ | विदर्भ मतदार, बुलढाणा 3_)/५७४७ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
५९ । विश्व जनआधार, बुलढाणा १२५४ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
६० | दैनिक शिवसंदेश, बुलढाणा ३३५ RC 0000 तीन, 
६१ | दैनिक युवामंच, खामगांव, बुलढाणा १४६२ २०००/- | १४/०८/२०१४ 
६२ | दैनिक दर्शन, बुलढाणा २४९७ 2000/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण ४२,८००/- 
यवतमाळ 
६३ | दैनिक यवतमाळ वाणी, यवतमाळ २१३३ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
६४ | आपला महाविदर्भ, यवतमाळ ३१४1॥/१४-१५ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
६५ । देनिक मातृभुमी, यवतमाळ १५९८ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
६६ | दैनिक जनसंग्राम, यवतमाळ ६०६/१४ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
६७ | दैनिक हा माझा देशा, यवतमाळ ८३ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
६८ | सांध्य दैनिक प्रतापगडचे वारे, यवतमाळ २१९ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
६९ | विदर्भ मतदार, यवतमाळ ४॥/५७४४ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
७० | अमरावती मंडल, यवतमाळ जी-१४/१५ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 


दैनिक नमो महाराष्ट्र, यवतमाळ 


७१ ९२९४ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
७२ | दैनिक मार्मिक, यवतमाळ २७४० २८००/- | १४/०८/२०१४ 
७३ | मराठी दैनिक हंटर, यवतमाळ १४०१ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
७४ | दैनिक कर्दनकाळ, यवतमाळ ४९७ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
७५ | दैनिक आपला महाविदर्भ, यवतमाळ २६४ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
७६ | दैनिक सायरन, यवतमाळ ८२७ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 

एकूण ५१,२००/- 

एकूण २,७३,२००/- 


